राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह 
अनुदान योजनेसाठी सन २०१९-२० या 
वित्तीय वर्षाकरिता अनुदान वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सानुग्रह २०१९/प्र.क्र.१०३/१९/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा - 

१) विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः पीआयई२०११/प्र.क्र.२४९/प्राशि-१, दि. १.१०.२०१३. 

२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८.०७.२०१९. 

३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे यांचे दिनांक २२ जुलै, २०१९ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना - 

विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पीआरई-२०११/प्र.क्र.२४९/प्राशि-१, दि.१.१०.२०१३ अन्वये इयत्ता 

१ली ते १२वी पर्यंत शिकणा-या मुला/मुलींच्या अपघातामुळे झालेल्या क्षतीची नुकसान भरपाई त्यांच्या 
पालकांना देण्याबाबत राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना सन २०१२-१३ पासून 
नियमित स्वरूपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाने शासन परिपत्रक 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६०% निधी वितरीत करण्यास परवानगी दिली 
आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशाच्या मर्यादेत रु.७२०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्याची विनंती 
शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दि.२२.०७.२०१९ च्या पत्रान्वये शासनास केली आहे. त्यानुसार राजीव 
गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी रु.७२०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे : 


शासन निर्णय - 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.३०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस कोटी फक्त) तरतुदीपैकी 
वित्त विभागाच्या दि.०८.०७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये वितरीत करण्यास मान्यता दिलेल्या ६०% 
तरतुदीच्या मर्यादेत म्हणजे रु.१८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठरा कोटी फक्त) निधीमधून एकूण 
रू.७,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी वीस लाख फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी वितरीत करण्यात येणारी एकूण 
रू.७,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी वीस लाख फक्त) इतकी तरतुद मागणी क्र.ई-२, मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ८० सर्वसाधारण - Coo इतर खर्च, राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी 
अपघात विमा योजना (०६) (०२) राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम), (२२०२ 
३१०९) ३१, सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर) या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधून वितरीत करण्यात 
यावी. सदर खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८.०७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सूचनांनचे व या विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.१ ऑक्टोबर,२०१३ मधील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे हे नियंत्रक अधिकारी असल्याने 
त्यांनी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी असलेल्या जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) 


शासन निर्णय क्रमांकः सानुग्रह २०१९/प्र.क्र.१०३/१९/एसडी-६ 


यांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करुन तरतुद 
वितरीत करण्याची दक्षता मा. आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी घ्यावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१११४११३५२३४४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra 518111८ Pawar 


Rajendra a 
S h a n ka [| ra 0 Pp a W a [| ae, a errata 9९ ii ०७ me 1280267c0d4755 
Date: 2019.11.14 11:39:45 +05'30' 
(राजेंद्र पवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
४. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद /विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. सर्व विधानसभा /विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव / सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
१०. संचालक, SB व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१३. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), शिक्षण संचालनालय, पुणे . 
१४.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५.संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१६. शिक्षण संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१७.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१८. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 
१९. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर) (सवी 
२०. शिक्षण निरीक्षक ( दक्षिण/पश्चिम/उत्तर) मुंबई. 
२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
२३. सर्व कोषागार अधिकारी. 
२४. सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
२५. लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई /पुणे /नागपूर/ औरंगाबाद 
२६. वित्त विभाग (व्यय-५) / अर्थसंकल्प शाखा, मंत्रालय, मुंबई. 
२७.अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२८.निवडनस्ती,(एसडी-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


